ज्येष्ठ विधिज्ञ अँड. सुबोध धर्माधिकारी यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 

रिसोड पो.स्टे., जि. वाशिम येथे येथे दाखल अ.प.क्र. 
३८९/२०२० या गुन्हयातून उद्भवणाऱ्या न्याय 
प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर 
येथे दाखल याचिकेच्या न्यायालयीन 
कामकाजासाठी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०२२१/प्र.क्र.३७/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ०६ एप्रिल, २०२३ 


संदर्भ :- (१) विधि व न्याय विभाग, शासन पत्र क्र. ८६/क्रिम.जन/२०२०/'अ* शाखा,दि. ०९.०६.२०२२ 
(२) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. २९.०७.२०१५ 
(३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. १६.०६.२०१७ 


शासन निर्णय:- 
रिसोड पो.स्टे., जि. वाशिम येथे दाखल अ.प.क्र. ३८९/२०२०, या गुन्हयातून उद्भवणाऱ्या 
न्याय प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने विशोष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून काम पाहण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ अँड. सुबोध धर्माधिकारी यांना 
खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर 
प्रतिदिन सुनावणी फी - २,००,०००/- (रुपये दोन लाख रुपये फक्त) 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ ज्येष्ठ विधिज्ञ अँड. सुबोध धर्माधिकारी यांना अनुज्ञेय 
होणार नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात येणार 
नाही. 
2. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधित प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून 
कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून तपासून, प्रमाणित 
करून घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता संबंधित पोलीस 
उपायुक्त यांनी घ्यावी. 
३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्रमांक बी-१, २०५५ पोलीस -(००)१०९, जिल्हा 
पोलीस (00)(09) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८)- २८ व्यायसायिक सेवा” या लेखाशीर्षाखालील 
त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि मंजूर अनुदानातून व 
मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०२२१/प्र.क्र.३७/पोल-१० 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय संदर्भ क्र. २ व ३ वरील वित्त विभाग शासन निर्णयानुसार मा. उच्च 
न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या विशेष सरकारी 
अभियोक्त्यांना फी अदा करण्यासंदर्भात प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

दघ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४१०१२३९१६२१२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 

KA | LA S A RJ U N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b3 1abfcb 1894c4c597cc944f19a89f474e7b9 
eb46cd241a604d42bb, postalCode=400032, st=Maharash' 


, st=Mal 
serialNumber=47D 1607 17AE29C2D2661B5275D8B9B4CFAE938 
93BE65A27853145A4C04D865CD, cn=KAILAS ARJUN GAIKWAD 


Date: 2023.04.10 12:44:44 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. पोलीस अधीक्षक, वाशिम 
३. वरीष्ठ पोलीस निरिक्षक, रिसोड पो.स्टे.,वाशिम. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२ , मुंबई/ नागपूर . 
५. जिल्हा लेखा अधिकारी, वाशिम 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वाशिम 
७. अँड. सुबोध धर्माधिकारी, प्लॉट क्र. ९१, फ्लॅट क्र.१०१, पहिला माळा, श्री. निधी आर्केड, 
शंकर नगर, नागपूर-४४००१० 
८. विधी व न्याय विभाग (अ शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


